RNI No. MAHBIL / 2009/ 40124 


सत्यमेव जयते 


राजपत्र 


महाराष्ट्र 

शासन 
असाधारण भाग पाच 


वर्ष २ अंक ५ ] 


मंगळवार , 

मार्च २२, २०१६ / चैत्र २, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके. 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानपरिषदेत दिनांक २२ मार्च २०१६ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक , महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम १११ 
अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


L.C. BILLL No.I OF 2016. 


A BILL 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA FELLING OF TREES 


(REGULATION ) ACT, 1964 . 


सन २०१६ चे विधानपरिषद विधेयक क्रमांक १. 


महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन ) अधिनियम, १९ ६४ यामध्ये आणखी सुधारणा 

करण्याकरिता विधेयक . 


सन १ ९ ६४ 


ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन ) अधिनियम , १९ ६४ 
चा महाराष्ट्र यात आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सदुसष्टाव्या वर्षी, याद्वारे, पुढीलप्रमाणे 

अधिनियम करण्यात येत आहे : 


अधिनियम 


क्र . ३४ . 


१ . (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत ( विनियमन ) ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१६ संक्षिप्त नाव व 
असे म्हणावे . 

प्रारंभ . 


( २) तो , ताबडतोब अंमलात येईल . 


२ . 


महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत ( विनियमन ) अधिनियम, १९ ६४ याच्या कलम ४ मध्ये “ जास्तीत जास्त सन १९ ६४ चा 
एक हजार रुपयांपर्यंतच्या ” या मजकुराऐवजी “ कमीत कमी दहा हजार रुपयांपर्यंतच्या ” हा मजकूर दाखल महाराष्ट्र 

अधिनियम क्रमांक 
करण्यात येईल 


३४ याच्या कलम 


४ ची सुधारणा . 


भाग पाच- ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २२, २०१६ / चैत्र २, शके १ ९ ३८ 

उद्देश व कारणे यांचेनिवेदन . 


- 


महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत ( विनियमन ) अधिनियम, १९ ६४ याच्या कलम ४ मध्ये अधिनियमांच्या 
तरतुदींचे उल्लंघन करून झाडे तोडण्याबद्दल शास्ती लावण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे . अशी सांविधिक 
तरतूद करण्यात आलेली असूनही राज्यांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात अनधिकृतपणे वृक्षतोड चालू आहे असे दिसून 
येते . अधिनियमात तरतूद केलेल्या शास्तीमुळे अशी कृत्ये करणाऱ्या लोकांवर कोणतीही जरब बसलेली नाही. या 
अधिनियमांमध्ये रुपये १,००० इतक्या दंडाची तरतूद केलेली आहे. लाकडाच्या किमतीमध्ये बेसुमार वाढ झालेली 
असल्यामुळे , बेकादेशीररीत्या तोडण्यात आलेल्या बहुतांश झाडांच्या विक्रीपासून मिळणाऱ्या किमती त्यांच्या 
अनधिकृत तोडणीसंबंधात होणाऱ्या शास्तीपेक्षा खूपच अधिक असतात . त्यामुळे अशी कृत्ये करणाऱ्या व्यक्तींना 
अधिनियमांमध्ये 

तरतूद 

केलेली अल्पशी शास्तीची रक्कम भरण्यास कसलीही भीती वाटत नाही. 
म्हणून , अधिनियमांमध्ये अधिक जरब बसवणाऱ्या शास्तीची तरतूद 

करणे आवश्यक आहे . हे उद्दिष्ट साध्य 
करण्यासाठी अनधिकृतरीत्या झाडे तोडल्याबद्दल रुपये १०,००० इतक्या किमान शास्तीची 

तरतूद करण्यात यावी 
असे प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 

हे उद्दिष्ट साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे. 


विधान भवन : 
मुंबई, 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


शोभा फडणवीस , 
प्रभारी सदस्या . 


विधान भवन , 


डॉ . अनंत कळसे , 
प्रधान सचिव , 


मुंबई, 
दिनांक २२ मार्च २०१६ . 


महाराष्ट्र विधानपरिषद . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


